श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी 
जि.अहमदनगर संचालित श्री साईबाबा इंग्लिश 
मिडीयम wo (प्राथमिक), शिर्डी 
जि.अहमदनगर या शाळेचे निमगांव कोऱ्हाळे 
जि.अहमदनगर येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.४९०/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांचे जा.क्र.शिऊसं/माध्य-३०३/शाळा स्थलांतर/ 
पुवि/२०२४/६३७०, दिनांक २४.०६. २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी, ता.राहता जि.अहमदनगर संचालित श्री साईबाबा 
इंग्लिश मिडीयम स्कूल (प्राथमिक), शिर्डी axed जि.अहमदनगर या इंग्रजी माध्यमाच्या 
स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक (इ.१ ली ते ७ वी) शाळेचे मौजे निमगांव Pres, ता.राहता जि.अहमदनगर येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त शाळेचे अपुऱ्या भौतिक सुविधांमुळे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे 

वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 

(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच इच्छुक विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 

(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यथित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 

(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शा्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.४९०/२४/एसएम-१ 


(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१९२८३०७५२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM » 
MUNDHE 2 


(प्रविण मुंढे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
अध्यक्ष/ सचिव, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी,ता.राहता जि.अहमदनगर 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


